महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ च्या 
अनुषंगाने मागणी विषयक प्रोत्साहने वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२३/प्र.क्र.९८/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ सप्टेंबर, २०२४. 


वाचा :- १) पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग, शासन निर्णय क्र.मइवाधो-२०२१/प्र.क्र.२५ 
/तां.क्र.४, दिनांक २३.०७.२०२१. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीआर-०३२१ /प्र.क्र.४४/परि-२, दि. २६.०९.२०२२. 
३) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीआर-०३२३ /प्र.क्र.९८/परि-४, दि. २२.०९.२०२३. 
४) शासन समक्रमांक दिनांक २४.०३.२०२३ अन्वये गठीत करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र 
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ अनुषंगाने मागणी विषयक प्रोत्साहने वितरीत 
करण्याबाबतच्या समितीच्या दिनांक १६.०४.२०२४ च्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-२०२१ अंतर्गत मागणीविषयक प्रोत्साहने वितरीत करणे 
यावरील खर्च भागविणे याकरीता उपर्निर्दिष्ट क्र. ४ येथील विषयांकीत समितीच्या 
दि.१६.०४.२०२४ रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तातील निर्णयानुसार रु.५० कोटी (अक्षरी रुपये पन्नास 
कोटी फक्त) अनुदान खालील नमूद सार्वजनिक उपक्रमास वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संस्था वितरीत करावयाची प्रात्साहने 


| 9 | महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ रु.५०.०० कोटी 


एकूण | रु. ५०.०० कोटी 


२. यासाठी होणारा खर्च “मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनांवरील कर, (09) (१०), महाराष्ट्र 
इलेक्ट्रिक वाहन धोरण, २०२१ अंतर्गत प्रोत्साहने (कार्यक्रम), (२०४१ ०५७३) -३३ अर्थसहाय्य” या 
लेखाशीर्षांतर्गत सन २०२४-२५ या वित्तीय वर्षामधील मंजूर अनुदानातून खर्ची टाकण्यात यावा. 


३. सदर खर्च हा 'सशर्त' असल्याने तो खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत 
आहे. 
अ) सदर रक्कम खर्ची पडल्यानंतर त्याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे शासनास व 
महालेखापाल कार्यालयास सादर करणे आवश्‍यक आहे. 


ब) सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी वितरीत केला आहे तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्ची पडेल 
याची दक्षता घेण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-०३२३/प्र.क्र.९८/परि-४ 


४. या प्रयोजनार्थ संबंधितांना निधी वितरीत करण्यासाठी परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना ' नियंत्रण अधिकारी * तर लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्‍त कार्यालय यांना 'आहरण व 
संवितरण अधिकारी * म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


कि सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९१११५४१२०६७२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL BABURAO APATE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 
2.5.4.20=19ff433c24f38ac95f09eaa0a 1 4f560224a1a78a80f8b940775fc013 
021ca5ca, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialINumber=4EA86DEC92091A 126823D249DF45 1DF3C8D235CDD7E91 
A p A T F 11D7624C78A7C95B318, cn=SUNIL BABURAO APATE 
Date: 2024.09.11 15:41:49 +05'30' 
आपटे 
(सु. बा. आपटे) 
अवर सचिव महाराष्ट्र शासन 
9 
प्रति, 


) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 
) मा.मुख्यमंत्री (परिवहन) यांचे अपर मुख्य सचिव. 

) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 
) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

) उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, म.रा.मा.प. महामंडळ. 
) 

) 

) 

) 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती (परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


